नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्‍यातील 
८ इतर जिल्हा मार्ग व ५ ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 

दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- २५ मे, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 


क्र.का-प्रआ/७४५५ दि. ३०/१२/२०१७. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 


क्र.का-प्रआ/२४३९ दि. ०३/०४/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 


पत्रांन्वये नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्‍यातील ८ इतर जिल्हा मार्ग व ५ ग्रामीण मार्ग सस्ते हे 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून GUAT करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर 


रस्त्यांवरील वाढती वाहतूक व औद्यौगीकरण विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव विचारात 


घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक  दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ. रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 
क्र क्रमांक | लांबी (कि.मी) | एकूण लांबी | क्रमांक/नामभिधान 
(कि.मी. 
| | राष्ट्रीय महामार्ग-६ ते सातनवरी- इतर | (०/०० ते ८/०० १५.०० प्रमुख जिल्हा 
लेगांव(खु)- तोरागुंदी - नेरी- निळडोह | जिल्हा | ८.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-४४ 
- मंगरूळ रस्ता. मार्ग १३८ (सदर रस्ता दर्जोन्नत 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/००) करून प्रमुख जिल्हा 
मार्ग ४.०० कि.मी. मार्ग क्र.४४ मध्ये 
२२ समाविष्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


करण्यात येत आहे. 
ग्रामीण । (०/०० ते 3/00) परिणामी प्रमुख जिल्हा 
मार्ग ३.०० कि.मी. मार्ग क्र.४४ या रस्त्याचे 
२५ नामाभिधान राष्ट्रीय 
महामार्ग क्र.-६ ते 
सातनवरी - 
मालेगांव(खु) - 
तोरागुंदी- नेरी- 
निळलडोह - मंगरूळ - 
खैरी पन्नासे - हिंगणा - 
गुमगांव ते राष्ट्रीय 
महामार्ग क्र.-७ 
(२७.९०० कि.मी.) असे 
होईल. 
२. | कान्होलीबारा - वारंगा - सावंगी -| इतर | (०/०० ते ११/५० | ११.५०० | प्रमुख जिल्हा 
घोगली - चिचोली ते राष्ट्रीय महामार्ग- | जिल्हा | 99.400 कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१०७ 
२५३ ला जोडणारा रस्ता. मार्ग ६८ 
कवडस - STA (खु - सालईमेंढा -| इतर | (0/00 ते २४/०० २४.०० | प्रमुख जिल्हा 
३. | सावंगी - देवळी - गुमगांव रस्ता जिल्हा | २४.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१०८ 
मार्ग ६२ 
इतर | (४/७५०ते ८/००) | २१.६०० | प्रमुख जिल्हा 
४. | प्रमुख जिल्हा मार्ग -१२ ते डिगडोह जिल्हा । ३.२५०कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१०९ 
(पांडे) - उमरी - सुकळी - नांदोरा - नेरी । मार्ग ६१ 
ते राष्ट्रीय महामार्ग-६ ला जोडणारा इतर । (०/०० ते ३/६००) 
रस्ता. जिल्हा । ३.६०० कि.मी. 
मार्ग १८ 
ग्रामीण | (0/00 ते ४/२५० 
मार्ग ४.२५० कि.मी. 
१६ 
ग्रामीण | (०/०० ते ६/५० 
मार्ग ।६.५००कि.मी. 
१४ 
ग्रामीण | (०/०० ते ४/००) 
मार्ग ४.०० कि.मी. 
Go 
५. | खापरी (मिहान हद्द) - हिंगणा इतर | (2/00 ते ८/००) १८.४०० | प्रमुख जिल्हा 
राज्यमार्ग-३२५ जुनेवाणी - जिल्हा । ६.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-११० 
मांडवघोराड ते राज्यमार्ग-३२५ ला मार्ग ७३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


जोडणारा रस्ता. इतर (०/०० ते ७/९००) 
जिल्हा ७.९०० कि.मी. 
मार्ग ७२ 


इतर | (१७/पन्ते 
जिल्हा | २२/००) 
मार्ग ६३ | ४.५०० कि.मी. 


एकूण ९०.५०० 
कि.मी. 


सदर इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 
झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत (९०.५०० - ७.५००) म्हणजेच ८३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२४२८.३३० + ८३.००) म्हणजेच २५११.३३० कि. मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या 
लांबीत ६८.७५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२२२२.४६० - ६८.७५०) म्हणजेच २१५३.७१० 
कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत २१.७५० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (७९२१.६४० - २१.७५०) म्हणजेच ७८९९.८९० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०५२५१३२३३३३३१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swaroop Tukaram Raipure 
nment Of Maharashtra, ou=Public 
postalCode=400032, 


b1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33 


Swaroop 
2 28: 1322ed2dcfb496a3a971 
Tukaram Raipure sicunersorssastnenerenee 
D 2018.05.25 13:23:08 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे ) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

) जिल्हाधिकारी,नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


& 


S 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


oe 


8 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


